श्रीक्षेत्र देहे-आळंदी, भंडारा डोंगर, सदुंबरे,पंढरपूर, 
नेवासा व पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा 
निर्माण करण्यासाठी विकास आराखडा”..निधी 
वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जानेवारी, २०२३. 


वाचा - 


१.नियोजन विभाग,श्ासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.०३/का.१४४४,दि.२१फेब्रुवारी, २०१५. 


२. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.८/का.१४४४, दि. २१ मार्च, २०२२. 


३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.२३/का.१४४४,दि.२४ मार्च, २०२२. 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.एप्रिळ,२०२२. 


५. नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४,दि.१२ एप्रिळ,२०२२. 


६. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४,दि.२० मे, २०२२. 


७. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४,दि.३ जून, २०२२. 


८. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४,दि.१ जुले, २०२२. 


९. नियोजन विभाग,शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४,दि.१६सप्टेंबर,२०२२. 


प्रस्तावना :- 


“श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, सदुंबरे,पंढरपूर, नेवासा व पालखीतळ मार्गावरील 


मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीच्या विकास आराखड्यास” दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१८ 


रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, रु.१४२७.८५ कोटी शासन सहभागातील कामांना मंजुरी देण्यात 


आली आहे. या आराखड्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात 


आलेला निधी “विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे” यांना खाळीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात 


आला आहे. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. | शासन निर्णयाचा दिनांक वितरीत करण्यात आलेला निधी 
१ ०३ जून,२०२२ ४६९.७८०९७ 
२ १६ सप्टेंबर, २०२२ १०३४.६४५३२ 
एकूण १५०४.४२६२९ 


आता “५३ मोठी बांधकामे”या उदिष्ट्टाखाळी निधी वितरीत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. 


झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४ 


शासन निर्णय :- 
“श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, सदुंबरे,पंढरपूर, नेवासा व पालखीतळ मार्गावरील 
मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीच्या विकास आराखड्या” अंतर्गत मुख्य लेखाशिर्ष ५४५२ ०१०४ 
उद्दिष्ट “५३ मोठी बांधकामे ” अंतर्गत. पुणे जिल्हयातील खालीलप्रमाणे नमूद कामांसाठी विभागीय 
आयुक्त, पुणे यांना एकुण रु.१४, १२, ६५,०००/- (रु. चौदा कोटी बारा लाख पासष्ठ हजार फक्त) 
इतका निधी पुढीलप्रमाणे वितरित करण्यात येत आहे:- 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र कामाचे नाव आता वितरीत करण्या 
करिता प्रस्तावित निधी 
।१ | जेजुरी येथील पालखीतळ विकसित करणे ४६,००.०० 
२ सोपानकाका मंदिर परिसरात सुशोभीकरण करणे ५९,००.०० 
3 feat ते आळंदी रस्त्याचे सहा पदरी रुंदिकरण तसेच अस्तित्वातील ५०००.०० 
रस्त्याचे विस्तारीतकरण व मजबूतीकरण करणे व इतर अनुषंगिक कामे 
करणे 
8 गोपाळपुरा घाट ते दक्षिणेस इंद्रायणी नगर कडे जाण्यासाठी इंद्रायणी ०८,००.०० 
नदीवर लोखंडी पूल बांधणे व पूलाचे दक्षिण बाजूस नदी तीरावर घाट बांधणे 
२.०० मी.लांबी आणि ६ मी.रुंद 
4 चाकण चौक ते पदमावती रोड 92 मी.रुंदी पदमावती मंदिर ते भैरवनाथ ५,२०,००.०० 
चौक-१५ मी.रुंदी व २.५० कि.मी.लांबीचा रस्ता विकसित करणे 
६. । आळंदी येथे भक्‍ती सोपान सेतूचे मजबुतीकरण करणे नवीन पादचारी पूल १,३८,००.०० 
बांधणे. 
9 भाग 9-88 रोड रस्ता ते बोकडेवाडी पाणीपुरवठा योजना ५ मी रुंद व २.४ १७,००.०० 
किमी रस्ता मजबुतीकरण करणे. 
भाग२-मोर्शी रस्ता ते गोपाळपूर ते केळगाव रस्ता ते चाकण रस्ता विकसित 
करणे 
८ मलनिः:स्सारण व घनकचरा व्यवस्थापन १,५०,००.०० 
९ लोणी काळभोर येथे महादेव मंदिर शेजारी सुलभ स्वच्छतागृह बांधणे ३६,००.०० 
१० | सासवड येथील बस स्थानक वर सुलभ स्वच्छतागृह बांधणे | 00 
११ | जेजुरी येथे खंडोबा मंदिर शेजारी सुलभ स्वच्छतागृह बांधणे ३७००.०० 
१२ | जेजुरी येथे बाजारतळ शेजारी सुलभ स्वच्छतागृह बांधणे ५४००.०० 
१३ | जेजुरी येथे साठे नगर पोस्ट ऑफीस शेजारी सुलभ स्वच्छतागृह बांधणे 3६००.०० 
१४ । वरवंड येथील बाजारतळ येथे सुलभ स्वच्छतागृह बांधणे ७३००.०० 
१५ | निमगाव केतकी येथे सार्वजनिक आरोग्य केंद्र परिसरात सुलभ स्वच्छतागृह 31900,00 
बांधणे 
१६ | सणसर येथील पालखीतळ येथे सुलभ स्वच्छतागृह बांधणे ५३००.०० 
१७ । सणसर येथील साखर कारखाना परिसरात सुलभ स्वच्छतागृह बांधणे ७२००.०० 
१८ | घनकचरा व्यवस्थापन देहू नगरपंचायत करिता १० घंटागाडया खरेदी =! 00 
करणे 
१९ । घंटागाडी खरेदी करणे व पालखीतळ विकासाची निविदा प्रसिध्द ६५.०० 
करणेकरिता वृत्तपत्र जाहिरात शुल्क 
२० | चाकण रोड ते सदुंबरे गाव रस्ता रुंदीकरण व मजबुतीकरण करणे (लांबी २६००.०० 


१.६ कि.मी. व रुंदी ७ मी.) 


एकुण 


१४,१२,६५.०० 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४ 

२. सदर खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-१०, मुख्य लेखाशिर्ष ५४५२-पर्यटन, ०१- 
पर्यटनावरील भांडवली खर्च, ०१- पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (०४) 
श्रीक्षेत्र देहे-आळंदी, भंडारा डोंगर, पंढरपूर व पालखीतळ क्षेत्र विकास विशेष कृती कार्यक्रम 
(५४५२ ०१०४) कार्यक्रम (दत्तमत)” या उद्दिष्टाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

३. वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र 
शासनास तात्काळ सादर करावे. 

४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 
अन्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१३०१२५२५५३६१६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MILIND 
RAGHUNATH 
KULKARNI = 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव 


आव्यक कार्यवाहीसाठी, 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे, 


प्रत, 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
जिल्हाधिकारी, पुणे/सोलापूर/सातारा/अहमदनगर. 

विशेष कार्य अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे. 

५. वित्त विभाग (व्यय-८)/अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

७. नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय,मुंबई. 


७८ ww A -0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


